उस्मानाबाद जिल्ह्यामधील दुष्काळग्रस्त 
भागातील पश्युधनाकरीता सुरू करण्यात 
आलेली WEA राहत व चारा शिबीरे 
(कॅटल रिलीफ अँण्ड फॉडर कॅम्प) दिनांक 
२ ऑगस्ट, २०१९ पासून दिनांक ३० 
सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१९/प्र.क्र.१६७/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ५ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- (१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एससीवाय - २०१८/प्र.क्र.८९ /म-७, 

दिनांक ३१.१०.२०१८ 

(२) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. पविआ-१०१९/प्र.क्र.१७/पदुम-३, 

दिनांक ०९.०१.२०१९. 

(३) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. पविआ-१०१९/प्र.क्र.४९/पदुम-३, 

दिनांक ०६.०२.२०१९. 

(४ महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एससीवाय - २०१९/प्र.क्र.३० /म-७, 
दिनांक २६.०६.२०१९ 

(4) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एससीवाय - २०१९/प्र.क्र.३० /म-७, 
दिनांक ०६.०७.२०१९ 

(६) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. पविआ-१०१९/प्र.क्र.१६७/पदुम-३, 

दिनांक १८.०७.२०१९. 

(७ महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एससीवाय - २०१९/प्र.क्र.३० /म-७, 
दिनांक ३०.०८.२०१९ 


प्रस्तावना- 

दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ मधील कार्यपध्दतीनुसार वाचा-१ येथील दिनांक 
३१.१०.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सन २०१८ च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील 
दुष्काळी तालुके घोषित करण्यात आलेले आहेत. 
२. तसेच, दुष्काळी कालावधी करीता तातडीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी / सनियंत्रण 
ठेवण्यासाठी/निर्णय घेण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने यापूर्वी 
मराठवाड्यातील तीव्र दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यामध्ये गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेंतर्गत ज्या 
गोशाळांना रु. १.०० कोटीचे अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेली आहे किंवा अनुदान मंजूर 
करण्यात आलेले आहे, अश्या गोशाळांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर त्या परिसरातील पश्युधनासाठी 
पशुधन राहत व चारा शिबीर (कॅटल रिलीफ अँण्ड फॉडर कॅम्प) तात्काळ प्रभावाने सुरू 
करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार वाचा क्र. २ व ३ येथील अनुक्रमे दिनांक 
०९.०१.२०१९ व ०६.०२.२०१९ रोजी आदेशा निर्गमीत करण्यात आलेले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१९/प्र.क्र.१६७/पदुम-३ 


३. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भगवंत बहुउद्देशीय संस्था, औरंगाबाद संचलित गोशाळा, 
मौजे. हाडोंग्री, ता. भूम, जि. उस्मानाबाद व श्री. येडेश्वरी गुरूकुलम गोशाळा, दुधाळवाडी, 
येरमाळा, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद या गोझाळांमार्फत चालविण्यात येत असलेली TTA 
राहत व चारा शिबीरे वाचा क्र. ६ येथील दिनांक १८.०७.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिनांक ०१.०८.२०१९ पर्यंत सुरू ठेवण्यात मान्यता देण्यात आली होती. 
४. राज्यातील दुष्काळी भागात सुरू असलेल्या चारा छावण्या दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ 
पर्यंत सुरू ठेवण्याबाबत महसूल व वन विभागाने वाचा क्र. ७ येथील दिनांक ३०.०८.२०१९ रोजी 
शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णयान्वये सन २०१९ मधील मान्सूनचे 
विलंबाने झालेले आगमन विचारात घेऊन, WMA! चारा उपलब्ध होण्याकरीता काही 
कालावधी लागणार असल्याने, राज्यात दुष्काळी भागात WMA चारा व पाणी उपलब्ध 
होण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या चारा छावण्यांची मुदत दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत 
वाढविण्यास मान्यता दिलेली आहे. तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यात पुरेसा चारा उपलब्ध 
होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी उक्त we राहत व चारा शिबीरास मुदतवाढ देण्याबाबत 
अहवाल, जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांनी सादर केला आहे. 
५. महसूलव वन विभागाने वाचा क्र. ७ येथील दिनांक ३०.०८.२०१९ रोजी निर्गमित केलेला 
शासन निर्णय विचारात घेता, उस्मानाबाद जिल्ह्यामधील दुष्काळग्रस्त भागातील पद्युधनाकरीता 
सुरू करण्यात आलेली WMT राहत व चारा शिबीरे दिनांक 2 ऑगस्ट, २०१९ ते दिनांक ३० 
सप्टेंबर, २०१९ कालावधीपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय 

सन २०१९ मधील मान्सूनचे विलंबाने झालेळे आगमन विचारात घेऊन, पश्ुधनासाठी 
चारा उपलब्ध होण्यासाठी काली कालावधी लागणार असल्याने राज्यात दुष्काळी भागात 
पशुधनांना चारा व पाणी उपलब्ध होण्यासाठी उस्मानाबाद जिल्ह्यात भगवंत बहुउद्देशीय संस्था, 
औरंगाबाद संचळित गोशाळा, मौजे. हाडोंग्री, ता. भूम, जि. उस्मानाबाद व श्री. येडेश्वरी 
गुरूकुलम गोशाळा, दुधाळवाडी, येरमाळा, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद या संस्थांमार्फत सुरू 
करण्यात ASA पशुधन राहत व चारा शिबीरे दिनांक 2 ऑगस्ट, २०१९ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, 
२०१९ कालावधीपर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाच्या दिनांक ०५.०८.२०१९ रोजीच्या 
टिप्पणीन्वये, दिळेळी मान्यता तसेच वाचा क्र. ७ येथील दिनांक ३०.०८.२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील आदेशानुसार, निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१९/प्र.क्र.१६७/पदुम-३ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७//५/.॥ीकीचा990॥॥9.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक 
२०१९०९०६१४४८०६४८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM 


DN: c=IN, st=Mahi 
V | KA S T U LS H | RA M 2.5.4.20=9869ec61¢857e78e82b7a 1 9b04c6d22f8ef 1 b8dbc9b19d451 
£776d80ef148059, postalCode=400032, 


MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialN be ‘406cb152e109154a7466c0050f88e5a437e178389738 
KA D ) A M 24687653a5e8d144b72b, -AGRI AND ADF DEPARTMENT, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, VIKAS TULSHIRAM KADAM 
Date: 2019.09.07 15:49:00 +05'30' 
(विकास तु. कदम) 
शासनाचे अवर सचिव 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. आयुक्त Wa, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 

३. जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद 

४. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, लातूर 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / उस्मानाबाद 

६. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सर्व जिल्हा Waa उपआयुक्त, 

९. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- २, नागपूर. 

११.महसूल व वन विभाग (म-७), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.अध्यक्ष/सचिव, भगवंत बहुउद्देशीय संस्था, औरंगाबाद संचलित गोशाळा, 
मौजे. हाडोंग्री, ता. भूम, जि. उस्मानाबाद. 

१३.अध्यक्ष/सचिव, श्री. येडेश्वरी गुरूकुलम गोशाळा, दुधाळवाडी, येरमाळा, ता. कळंब, 
जि. उस्मानाबाद. 

१४.निवड नस्ती (पदुम-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


